टेंभुर्णी ता. माढा जि. सोलापूर येथील 
उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत बांधकाम 
अंदाजपत्रक व आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७०/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : ०१ जुले , २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७०/ 
आरोग्य-३अ , दि. ०८.०३.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ येथील दि.०८.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, टेंभुर्णी ता. माढा 


जि. सोलापूर येथे ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 


सदर ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखडे उप 


विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कुर्डूवाडी यांनी तयार केले असून कार्यकारी 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, सोलापूर , अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


मंडळ, सोलापूर, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे , जिल्हा शल्य 


चिकित्सक, सोलापूर यांनी साक्षांकित केले आहे. सदरचे अंदाजपत्रक सन 2020-2029 च्या 


दरसूचीवर आधारित आहे. सदरहू अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 


विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७०/ आरोग्य-३अ 


शासन निर्णय :- 


टेंभुर्णी ता. माढा जि. सोलापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामास, सोबत 


जोडण्यात आलेल्या RECAPITULATION SHEET नुसार रु.२०,०१,०१,००२/- (रुपये वीस कोटी, 


एक लाख, एक हजार, दोन रुपये फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- :- 


अटीव शर्ती :- 

१) काम सुरु करण्यापुर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. 
१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि. ०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

५) नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द 
करण्यात याव्यात. 

६) सदर काम मंजूर रक्कमेत पुर्ण होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच सदर काम उपलब्ध 
निधी मधून करण्यात यावे. 


3. सदर बांधकामांवरील खर्च सन 2029-2022 मध्ये उपलब्ध होणाऱ्या मुख्यलेखाशिर्ष “४२१०- 


वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय 


सहाय्य ), ११० -रुग्णालये व दवाखाने, (०१) (अ) - पंचवार्षिक योजना अंतर्गत योजना-इमारती, (००) 


(09)- मोठी बांधकामे (४२१० 0098), ५३- मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात 


आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा.. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७०/ आरोग्य-३अ 


४. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्चाधिकार समितीने 


दि.३०.०६.२०२१ रोजी दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शा.नि. क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, 


भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ 


परिच्छेद क्र.१३४ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०२१०६२८११२८०७३०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ro S h a Nn | eae by Roshani Dinesh 


Dinesh sia ur 
Kadam ieee 
रग (र. कदी डी” 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महाळेखापाल १ / २, महाराष्ट्र ( लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 
नागपूर. 
२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर 


oO ne 6 & 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र.१७०/ आरोग्य-३अ 


१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

११.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अवर सचिव (आरोग्य-३), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती ( आरोग्य-आ३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


an 


fame of the Department डं Public Health Department = : | 
| 


डन ककत ad = ___RECAPITULATION SHEET rn a PE : 
Sr. No. ses) ies Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
re Per 5 Component ~~ Total 
(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) Wise 
A) ESSENTIAL ITEMS (Components j . 


a) Building proper (Built Up Area - Sq.m 


Ground + 2 5596.00|}Sq. M d 23,000 12,87,08,000 


Pian tel 
Total B.U.A. = 559600: ae Sub Total (a)|_ 12,87,08,000 
b) Fuel Gas Pipeline pete ie. | Lat See 
>> या चा 


5,00,000 


Ramp For Handicaps 
g Furniture 


| 


1,46,57,880 


__-15,60,97,280 


3 


ही AB Room, Area lighting, Pumps, Generator 


cme PM Cabine, PM 
Room (Cold 
Cabine), 
Watchman 


| -15,97,97,280 


PROVISIONS 


Ee a ee | 
51,48,320 
1,91,75,674 
mon 1,59,79,728 


iii) Price Escalation 10 
[| __SubTotal(o) [| ——SSS=dS 03,03, 722 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D ,01,01,002 
PLINTH AREA RATES FOR See | 
i) Bldg Proper ase ny 


| 
| 


ll 
| 
|| 

| 
it 
ll 


(४) Total Project Cost = TPC + Ar 
* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be 


paid by user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the 
installation. र 


